शासन निर्णय क्रमांक Wale: ३०१८/प्र.क्र. 
३८८/एसएम-१, दिनांक २० जून, २०१९ चे 
शुध्दीपत्रक. 
महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः WRN ३०१८/प्र.क्र.३८८/एसएम-१ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२ 
दिनांक : ८ जानेवारी, २०२१ 
संदर्भ : 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, शासन निर्णय, क्र. प्राश्ाह ३०१८/प्र.क्र.३८८/एस एम-१, 
दिनांक २० जून, २०१९. 


शासन शुध्दीपत्रक : 


संदर्भाधीन शासन निर्णयातील मुद्दा क्र. (२) 


“वरील अट क्र. (१) ची पुर्तता झाल्यावर विभागीय शिक्षण उपसंचालक, पुणे विभाग, पुणे यांनी सर्व 
बाबी तपासून व वरील advan व्यतिरिक्त आवश्‍यक अटींचा समावेश करुन, झाळेचे व्यवस्थापन 
बदलाबाबत ६ आठवड्यात पुढील कार्यवाही करावी व केलेल्या कार्यवाहीबाबत शासनास अवगत करावे.” 

याऐवजी 

“वरील अट क्र. (१) ची पुर्तता झाल्यावर विभागीय शिक्षण उपसंचालक, लातूर विभाग, लातूर यांनी 
सर्व बाबी तपासून व वरील अटी/शार्ती व्यतिरिक्त आवश्‍यक अटींचा समावेश करुन, शाळेचे व्यवस्थापन 
बदलाबाबत ६ आठवड्यात पुढील कार्यवाही करावी व केलेल्या कार्यवाहीबाबत शासनास अवगत करावे.” 
असे वाचण्यात यावे. 

सदर झासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेताक २०२१०१०८१३००४८५८२१ असा आहे. हे शुध्दीपत्रक 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


ly signed by Pravin Rajaram Mundhi 
ment 


Pravin Rajaram =: 


rt री 
2.5.4.20=ad4976f306de2810214ec2ea330d9daea59f1d3f45fae92 


Mundhe al 
(प्रविण मुंढे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
. शिक्षण संचालक (प्राथमिक), शिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
. विभागीय शिक्षण उपसंचालक, लातूर विभाग, लातूर. 
. शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक), जिल्हा परिषद, नांदेड 
. अध्यक्ष/सचिव, प्रामाणिक शिक्षण विकास मंडळ, दिग्रस (J), ता. कंधार, जि. नांदेड 
५. अध्यक्ष/सचिव, श्री. माणिकराव शिंदे सर्वांगिण शिक्षण विकास मंडळ, दिग्रस (बु), कंधार, जि 
नांदेड. 

६. निवडनस्ती ( एसएम-१) 


Cc AW A -5 


